केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत 
सुधारणा करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०२२/प्र.क्र.९५/का.०९ 
आदिवासी विकास विभाग, मादाम कामा APT, SAAT राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ११ जूले,२०२३ 


वाचा: 
१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.न्युबयो-२०११/प्र.क्र.८७/का.७ 
दिनांक २१ जून,२०१३ 
२) शासनपत्र समक्रमांक दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२३ 


प्रस्तावना- 

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेच्या वाचा क्र.१ येथील दि. २१ जून, २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार 
ज्या योजना आदिवासी विकास किंवा कल्याणाच्या दृष्टीने स्थळलकालानुरुप आवश्‍यक आहेत त्या 
योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात किंवा केंद्रीय निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये नाही अशा 
अभिनव स्वरूपाच्या योजना राबविण्यात येतात. केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेमध्ये गट अ-उत्पन्न 
निर्मितीच्या किंवा उत्पन्न वाढीच्या योजना, गट ब-प्रशिक्षणाच्या योजना/कौडाल्य विकास कार्यक्रम व गट 
क-मानव साधनसंपत्ती विकासाच्या व आदिवासी कल्याणात्मक योजना अशाप्रकारच्या योजना 
राबविण्यात येत होत्या. तथापि क्षेत्रीय कार्यालयांकडून प्रस्तावित केलेल्या आराखडयांमध्ये विविध 
शासन निर्णयांन्वये अंमलात असलेल्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, वाहन चालक प्रशिक्षण, भरतीपूर्व पोलीस 
प्रशिक्षण, कौडाल्य विकास या योजनांचा देखील केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेअंतर्गत “गट ब” मधील 
प्रशिक्षणाच्या/ कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये समावेश केल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली 
असून सदर योजनेंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांनी तयार केलेले आराखडे व उपरोक्त शासन निर्णयामधील 
तरतूदी परस्पर विरोधी आहेत. सदर वस्तुस्थिती विचारात घेवून यापुढे सदर योजनेची अंमलबजावणी 
करतांना योजनेंतर्गत बनविण्यात येणा-या आराखड्यांमधून गट- ब व प्रशिक्षणाच्या योजना वगळणे व 
त्यानुषंगाने शासन निर्णयातील तरतूदी निरस्त करणे तसेच सदर योजनेची गट निहाय आर्थिक मर्यादा 
काढून टाकण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर आता वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात येत असून 
केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत बनविण्यात येणा-या आराखड्यांमधून गट- ब च्या व प्रशिक्षणाच्या 
योजना वगळण्यात येत असून त्यानुषंगाने शासन निर्णयातील तरतूदी निरस्त करण्यात येत असून सदर 
योजनेची गट निहाय आर्थिक मर्यादा काढून टाकण्यात येत आहे. परंतू स्थानिक निकड विचारात घेवून 
उच्च शिक्षणासाठी जे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे आवश्‍यकच आहेत असे प्रकल्प कार्यालयांना 
वाटत असेल असे कार्यक्रम शासन मान्यतेने राबविण्याची मुभा राहील. मात्र त्याबाबत संदर्भीय शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र. ७ (ब) २४ येथील मुद्दा लागू राहील. संदर्भीय शासन निर्णयामधील इतर 
योजनांबाबतची कार्यपद्धती मात्र पूर्वी प्रमाणेच राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०२२/प्र.क्र.९२५/का.०९ 


2; 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०७१११७१३५९३३२४ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b4b695a8c26d140fc5c049d28 1 eedbf23beed 


9a89ad7526416132cf28F14776, postalCode=400032, 
INumber=400892E5E82479E4F3C8CF46538DC917 

B7071£979796D37178D3B709E19155AB, cn=PRAKASH 

VUAY WAJE 

Date: 2023.07.11 17:15:06 +05'30' 


(प्रकाश वि.वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्राळय,मुंबई. 

९. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

१०.मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

११.मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 

१२.मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

१३.अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 

१४.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

१५.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१६.सर्व जिल्हाधिकारी 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
१८.व्यवस्थापकीय संचालक, Wat आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१९.अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

२०.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२१.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ). 

२२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ). 

२३.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४.निवडनस्ती कार्यासन ०९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


